महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३१२० /प्र.क्र ७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २४ जुले, २०२० 


शासन sear : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात 


आले आहेत. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत 


सक्षम प्राधिकारी घोषित करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली 


करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याळा, सर्वसाधारण किंवा fears आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे 


अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात 


आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील 


अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन 


निर्णयाद्वारे घेण्यात आळेला आहे. 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधीळ कलम 


४(४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या 


लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खाळीळ तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची 


प्रशासकीय अथवा विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्ठविलेल्या 


पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली ३१२० /प्र.क्र ७/प्रशा-२ 


अ. | अधिकाऱ्याचे | पदनामव सध्याचे बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
क्र. नाव कार्यालय 
(| २ ३ (eas Coe al षु 
१  । श्री. महेश गटशिक्षणाधिकारी | उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), | विनंती नुसार 
संभाजी धोत्रे ।पं.स. तासगाव, जि.प. सांगली 
जि. सांगली 
२ | श्री. अनिस मुसा | गटशिक्षणाधिकारी | गटशिक्षणाधिकारी पं.स. विनंती नुसार 
नायकवाडी पं.स. आटपाडी, । कडेगाव जि. सांगली.. 
जि. सांगली. 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००७२७१३०३४८४८२१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUSHIL 
KHODWE 
KAR z 
(सुशिल खोडवेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


LZ xX 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२) अपर मुख्य सचिव, झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


